महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-९ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२०. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित 
होणेबाबत... 


संदर्भ - आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ०४ /अंपश्ञा/२७-लहान 


बांधकामे / मंजूर अनुदान मिळणेबाबत-२०२०/८५५, दि. ०१.११.२०२०. 


ज्ञापन :- 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार सन २०२०- 
२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य SURAT "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास war)" याखालील उप 
लेखाशीर्षातर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून खालील प्रमाणे एकूण रुपये १,१४,६४,०००/- (अक्षरी रुपये एक 
कोटी चौदा लक्ष चौसष्ठ हजार Had) इतकी रक्‍कम संगणक वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पीत 
तरतूद 


यापूर्वी वितरित | आता 
केलेली रक्‍कम 


वितरित 
करावयाची रक्‍कम 


१०२,दुग्धव्यवसाय विकास प्रकल्प ०१- 
आरे दुग्धवसाहत (०१) (०२) आरे 
दुग्धवसाहत जमीन व इमारती (अनिवार्य) 
२७-लहान बांधकामे (२४०४०७०६) 


२३२८६० 


शि ४९२९ 


२०१ बृहन्मुंबई दूध योजना (००) (०५) 
बृहन्मुंबई दूध योजना जमीन व इमारती 
(अनिवार्य) २७-लहान बांधकामे 
(२४०४०६२) 


३६८६४ 


शि ५५२३० 


१०२, दुग्धव्यवसाय विकास प्रकल्प ०३- 
दुग्धशाळा प्रकल्प दापचरी (०३) (०५) 
दुग्धशाळा प्रकल्प जमीन व इमारती 
(अनिवार्य) २७-लहान बांधकामे 
(२४०४०७७१५१) 


६६९९ 


शि Goo षु 


एकूण 


११४६४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-९ 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२६/२०२०/व्यय-२, दि.०९/११/२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०११२१४३१३३०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by UJWAL B SALVI 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
25.4.20=e79d2f5{5638bc425097a84cb982b7efabb779ca09f8d7e 
378b31d8b16f33404, postalCode=400032, 
street=MANTRALAY, MUMBAI, 


SALVI a 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
१) उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-१८ 
३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,नवी मुंबई. 
४) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना,वरळी,मुंबई-१८. 
५) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प,दापचरी, ता.डहाणू,जि.पालघर 
६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पालघर. 
८) प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा,आरे,गोरेगांव(पूर्व) मुंबई-६५ 
९) उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


